आरोपी लोकसेवक श्री.भास्कर शंकर वाघ, 
तत्कालीन कनिष्ठ लिपिक व रोखपाल, जिल्हा 
परिषद, धुळे यांच्याविरुद्ध दाखल 
अपसंपदेच्या गुन्ह्यातील स्थावर मालमत्ता 
सरकार जमा करण्याच्या हेतूने जिल्हाधिकारी, 
धुळे यांना प्राधिकृत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसीबी-२०१९/प्र.क्र. ३७१/पोल-२ 
दुसरा मजला, मंत्रालय मुख्य इमारत, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १५ डिसेंबर, २०२३ 


वाचा : 
१. अपर महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्रमांकः 
ACB-NSK-INV-Dhule-208 9-4808, दिनांक २३/०७/२०१९. 


२. पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांचे पत्र क्रमांकः 
नापना/तपास/१३/धुळे/१९८९/२०२०/३७२०, दिनांक २५/११/२०२०. 


प्रस्तावना : 


श्री.भास्कर शंकर वाघ, तत्काळीन रोखपाल, लघुसिंचन विभाग, जिल्हा परिषद, धुळे व त्यांची 
पत्नी सौ.मंगला भास्कर वाघ यांच्याविरुध्द देवपूर पोलीस ठाणे, धुळे येथे गु.र.क्र. १३६/१९८९, भ्रष्टाचार 
प्रतिबंधक अधिनियम १९८८ चे कलम १३ (१) (ई) सह १३ (२) अन्वये दिनांक ०२/०८/१९८९ रोजी गुन्हा 
दाखल झाला होता. तदनंतर, आलोसे यांच्याविरुध्द दाखळ विशेष खटला क्र.०५/१९९१ मध्ये 
अपसंपदेच्या गुन्ह्यासंदर्भात अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधिहा (विशेष न्यायाधिठा), धुळे यांनी दिनांक 
१०/०३/२००३ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये आलोसे श्री.वाघ यांना ७ वर्षे Wat मजूरी व दंड 
रु.३,००,०००/- तसेच त्यांची पत्नी सौ.मंगला वाघ यांना ०३ वर्षे सक्‍तमजूरी व दंड रु.२,००,०००/- अशी 
शिक्षा सुनावण्यात आळी. उक्त आदेशान्वये आलोसे व त्यांची पत्नी सौ.मंगळा वाघ यांच्या नावे असलेली 
स्थावर व जंगम मालमत्ता सरकार जमा करण्याचे आदेशा मा.न्यायालयाने दिले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एसीबी-२०१९/प्र.क्र.3७१/पोल-२ 


मा.अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश), धुळे यांनी दिनांक १०/०३/२००३ रोजी पारित 
केलेल्या आदेशाविरुध्द आलोसे यांनी मा.उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ, औरंगाबाद येथे अपील दाखल 
केले असता मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांनी अतिरिक्‍त सत्र न्यायाधीश (विशेष न्यायाधीश), 
धुळे यांचे आदेश कायम ठेवलेले आहे. तदनंतर मा.उच्च न्यायालय खंडपीठ, औरंगाबाद यांच्या 
निर्णयाविरुध्द आरोपी सौ.मंगला वाघ यांनी मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली येथे अपील 
क्र.१५६५/२००८ दाखल केले होते. त्यानुसार या प्रकरणी मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी दिनांक 
०९/०५/२०१८ रोजी झालेल्या न्यायनिर्णयामध्ये सौ.मंगला वाघ यांची ०३ वर्षांची सकत मजुरीची शिक्षा 
कमी करून ०१ वर्ष करण्यात आली. तथापि, आलोसे श्री. भास्कर शंकर वाघ व त्यांची पत्नी सौ.मंगला 
भास्कर वाघ यांची स्थावर व जंगम मालमत्ता सरकार जमा करण्याचे आदेश कायम ठेवलेले आहेत. 


पोळीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक यांनी दिनांक 
२५/११/२०२० रोजीच्या पत्रान्वये लोकसेवक श्री. भास्कर शांकर वाघ व त्यांची पत्नी सौ. मंगला भास्कर 
वाघ यांच्याविरुद्ध दाखल अपसंपदेच्या गुन्ह्यातील श्री.वाघ यांची मालमत्ता गोठविल्यानंतर सदरच्या 
मालमत्तेच्या ताबा घेण्याची कार्यवाही होण्याची विनंती केली होती. तसेच या प्रकरणातील आरोपी 
लोकसेवक श्री.भास्कर शांकर वाघ व त्यांची पत्नी सौ.मंगला भास्कर वाघ व त्यांच्या कुटुंबियांच्या नावे 
असलेली एकूण रु.११,३९,७३४.५१/- (रुपये अकरा लक्ष, एकोणचाळीस हजार सातशे चौतीस रुपये 
आणि एकावण्ण पैसे फक्त) इतक्या किंमतीची स्थावर व जंगम मालमत्ता सर्वोच्च न्यायालयाच्या 
आदेशानुसार ताब्यात घेणे (हसन जमा करणे) आवश्‍यक आहे अन्यथा आरोपी लोकसेवकास त्याचा 
अयोग्य लाभ मिळू शकतो. त्यानुसार, प्रस्तुत प्रकरणी शासन पुढील प्रमाणे निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय : 


मा.सर्वोच्च न्यायालय, नवी दिल्ली यांनी अपील क्र.१५६५/२००८ मध्ये पारित केलेले आदेश, सदर 
प्रकरणी विधी व न्याय विभाग व महसूल व वन विभागाने दिलेले अभिप्राय, तसेच लाचलुचपत प्रतिबंधक 
विभागाने केलेल्या विनंतीच्या अनुषंगाने, सदर प्रकरणी आरोपी लोकसेवक श्री.भास्कर शंकर वाघ, 
तत्काळीन कनिष्ठ लिपिक व रोखपाल, जिल्हा परिषद, धुळे यांच्याविरुध्द दाखळ अपसंपदेच्या 
गुन्ह्यातील गोठविण्यात आलेली स्थावर मालमत्ता सरकार जमा करण्याच्या हेतूने शासनाचे प्रतिनिधी 
म्हणून जिल्हाधिकारी, धुळे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित आळलोसे यांची स्थावर 
मालमत्ता वगळता इतर जंगम मालमत्ता ताब्यात घेण्याबाबत पोलीस उप अधीक्षक, लाचलुचपत 
प्रतिबंधक विभाग, धुळे यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. 


सदर झासन निर्णय, महसूल व वन विभागाच्या अनौप.संदर्भ क्रमांक ८७/ज-१, दिनांक 
१५/०९/२०२३ अन्वये प्राप्त सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसीबी-२०१९/प्र.क्र.3७१/पोल-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३१२१५१७०५०४९५२९ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHETAN BALASAHEB 
CHETAN & 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, ou=HOME DEPARTMENT, 


2.5.4.20=946f8eff01 148466e26f8d80863da3 
BA LA SA H F B 4d0a26661f5eefb602c359549d8ed4511e, 

postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=7268DE40660971F80951C66 


D0E657E903B378196F51A978D2A366CF5E 
856400९, cn=CHETAN BALASAHEB NIKAM 


Date: 2023.12.15 18:22:39 +05'30' 


(चेतन निकम) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. अपर मुख्य सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, पहिला मजला, मंत्रालय मुख्य 
इमारत, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई ४०० ०३२. 
२. महासंचालक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. जिल्हाधिकारी, धुळे. 
४. पोलीस अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, नाशिक परिक्षेत्र, नाशिक. 
५. पोलीस उप-अधीक्षक, लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, धुळे. 
६. निवड नस्ती, कार्यासन पोल-२, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


